दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधीनस्थ शासकीय 
परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई कार्यालयातील गट-अ 
ते गट-ड संवर्गाकरीता दिव्यांगासाठी शासन सेवेत 
पदे सुनिश्चित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र. ९२/३१ (शापसे), 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा:- १) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
2) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. ०४.०१.२०२१ ची 
अधिसूचना 
३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 
दि. १२.११.२०२० 
४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१३/प्र.क्र.३५/दि.क.२, 
दि. ०७.१०.२०१६ 
५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क्र.२, 
दि. ०२.०२.२०२१. 
प्रस्तावना:- 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील पदांची 
सुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी 


सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करून सदर यादी केंद्र शासनाच्या www.disabilityaffairs.gov.in या 
संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules-Notification येथे List of Post identification suitable for Persons with 
Benchmark Disability notified on 08.09.2029 या शिर्षाखाली प्रसिध्द केली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाने दि.०७.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील निर्देशास अनुसरून सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या अधीनस्थ शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई कार्यालयातील गट-अ ते गट-ड संवर्गाकरीता 
पदसुनिश्चिती करणे तसेच ३ वर्षापेक्षा जास्त नसेल इतक्या नियत कालांतराने दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या 
शासन सेवेतील जागांचे यादीचे पुनर्विलोकन करून सदर पदे नव्याने दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील पदांची 
सुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दि. 
०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केलेली आहे. त्यामध्ये केंद्र 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र. 82/39 (शापसे), 

शासनाने दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेली पदे गट”अ” ते गट “ड” मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर 
आहेत अशी पदे तसेच केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप 
व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान आहेत, BAM पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य 
शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित राहतील, अशा सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 
दि. ०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 

२. त्यास अनुसरून केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि. ०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेतील दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित केलेल्या गट-अ ते गट-ड संवर्गाकरीता प्रसिध्द केलेल्या यादीतील पदे विचारात घेऊन, सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या अधीनस्थ शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई या कार्यालयात दिव्यांगासाठी विवरणपत्र-अ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. 
०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि. ०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahrashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०२१७१४५०५७६४०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरी ने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SATISH KARBHARI 
JONDHALE 


(achat जोंधळे) 


सहपत्र:- विवरणपत्र-अ सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मंबई 
) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AD 


८ 0८ w 


ह 


८८0) 


मा. प्रधान सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
आयुक्त, दिव्यांग कल्याण , आयुक्तालय, पुणे, 

मा. मंत्री (राजशिष्टाचार), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री (राजशिष्टाचार), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

मा.सभापती विधानपरिषद / मा.उप सभापती विधानपरिषद यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे सचिव 
सह/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (राजशिष्टाचार), मंत्रालय, मुंबई 

नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई 

निवड नस्ती 


wen ७. 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
94 


See aoe  . अक, OU Cw 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र. 82/39 (शापसे), 


विवरणपत्र- अ 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र.९२/शासपसे-३१, दि. १७ फेब्रुवारी, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र | विदयमान संवर्ग / 
पदनाम 


र वरिष्ठ लिपिक 
वरिष्ठ लिपिक तथा 


१ प्रमुख यांत्रिक 


वाहन तपासणीस 


गट 


शारीरिक योग्यता 


S,ST,W,MF,SE,RW, 
C. 


S,ST,W,L,MF,SE 


S,ST,W,.L,MF,SE, 
RW,H,C 


S,ST,W,MF,SE,RW, 
H 


S,ST,W,SE,RW,H,C 


दिव्यांग आरक्षणाचा 
सुयोग्य प्रकार 
OA, OL, BL, OAL, 
BLV, HH 


OA,OL,OAL,BL, HH 


OA, OL, BL, OAL, 
B.LV 


OL,LV,HH 


OL,HH 


पदाच्या कर्तव्य / जबाबदा-या/ कामाचे स्वरूप 


शासनास माहिती सादर करणे, शासनास 
पत्रव्यवहार करणे , कर्मचारी वेतन देयके, 
अतिकालीक भत्ता देयके, साहित्य खरेदी देयके, 
मोटार वाहन नोंदी करणे, आस्थापना संबधी 
कामकाज, सुटे भाग खरेदी, लेखा संबधी कामे, 
रोखपाल पदाचे कामकाज करणे इत्यादी 
शासनास माहिती सादर करणे, शासनास 
पत्रव्यवहार करणे , कर्मचारी वेतन देयके, 
अतिकालीक भत्ता देयके, साहित्य खरेदी देयके, 
मोटार वाहन नोंदी करणे, आस्थापना संबधी 
कामकाज, सुटे भाग खरेदी, लेखा संबधी कामे, 
रोखपाल पदाचे कामकाज करणे इत्यादी 

आवक जावक, पत्रलेखन, लेखा, देयके तयार 
करणे, देयके प्रमाणित करणे, इ. 


वाहन दुरुस्ती बाबत कामकाज करणे, वाहनाची 
रस्ता चाचणी घेणे, वर्दीवर पाठवावयाच्या 
वाहनांची तपासणी करणे, मंत्रालयीन व 
बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयातील वाहनांची 
दुरुस्ती / तपासणी करणे , टायर्स, बॅटरी, वाहन 
निर्लेखन अहवाल सादर करणे इत्यादी 

वाहन दुरुस्ती बाबत कामकाज करणे, वाहनाची 
रस्ता चाचणी घेणे, वर्दीवर पाठवावयाच्या 


शेरा 


कार्यालयीन कामकाज 
करावे लागते तसेच 
मर्यादित हालचाल करावी 
लागते. 


कार्यालयीन कामकाज 
करावे लागते तसेच 
मर्यादित हालचाल करावी 
लागते. 


कार्यालयीन कामकाज 
करावे लागते तसेच 
मर्यादित हालचाल करावी 
लागते. 

वाहन दुरुस्ती कार्यशाळेत 
तसेच बाहेर जावूनही 
करावी लागते. 


वाहन दुरुस्ती कार्यशाळेत 
तसेच बाहेर जावूनही 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र. ९२/३१ (शापसे), 


विवरणपत्र- अ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र.९२/शासपसे-३१, दि. १७ फेब्रुवारी, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र | विदयमान संवर्ग / 
पदनाम 


९ 


गट 


शारीरिक योग्यता 


S,ST,W,BN,PP,MF 


S,ST,W,BN,PP,MF 


दिव्यांग आरक्षणाचा 
सुयोग्य प्रकार 


OL,HH,LV 


OL,HH,LV 


८ | मुख्य वीजतंत्री क । S,ST,W,MF,SE,RW, OL,HH,LV 
H 
कातारी क S,ST,.B,L,MF,SE OL,LV, HH 


सहा. कातारी क 


| 


S,ST,B,L,MF,SE 


S,ST,W,BN,PP,L, 
KC,MF,SE,RW, H 


OL,.LV, HH 


OL,BL,HH 


पदाच्या कर्तव्य / जबाबदा-या/ कामाचे स्वरूप 


वाहनांची तपासणी करणे, मंत्रालयीन व 
बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयातील वाहनांची 
दुरुस्ती / तपासणी करणे , टायर्स, बॅटरी, वाहन 
निर्लेखन अहवाल सादर करणे इत्यादी 

मुख्य यांत्रिकास वाहन दुरुस्तीच्या कामामध्ये 
मदत करणे, वाहने दुरुस्ती करणे, वाहनाची 
सर्व्हिसिंग करणे इत्यादी. 

मुख्य यांत्रिकास वाहन दुरुस्तीच्या कामामध्ये 
मदत करणे, वाहने दुरुस्ती करणे, वाहनाची 
सर्व्हिसिंग करणे इत्यादी 

वाहनातील विदयुत संच दुरुस्ती करणे , 
वायरींगची कामे करणे इत्यादी 

wot रॉड बनविणे, सुटे भाग दुरस्ती व 
अनुषंगिक कामे करणे. 

wot रॉड बनविणे, सुटे भाग दुरस्ती व 
अनुषंगिक कामे करणे. 

सिट कव्हस शिवणे, दिव्यांसाठी टोप्या शिवणे, 
सिट कव्हर्स बसविणे व त्या अनुषंगाने येणारी कामे 
आहेत 


शेरा 


करावी लागते. 


वाहन दुरुस्ती कार्यशाळेत 
तसेच बाहेर जावूनही 
करावी लागते. 
वाहन दुरुस्ती कार्यशाळेत 
तसेच बाहेर जावूनही 
करावी लागते. 


वाहनामध्ये आतमध्ये 
parr कामकाज 
कुशलतेने करावे लागते, 
सिट wea शिवणे, 
दिव्यांसाठी टोप्या शिवणे 
इत्यादी कामे यंत्राच्या 
सहायाने करता येते. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र. 82/39 (शापसे), 


विवरणपत्र- अ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र.९२/शासपसे-३१, दि. १७ फेब्रुवारी, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


सुतार तथा बॉडी 
दुरुस्तीकार 


शारीरिक योग्यता 


S,ST,W,BN,PP,L, 
KC,MF,SE,RW, H 


दिव्यांग आरक्षणाचा 
सुयोग्य प्रकार 
OL,BL,HH 


क S,ST,W,BN,PP,KC OL,HH 
SE 


> > > > > > 
Cc 
> > > > > > 


S,ST,W,BN,PP,L, 
KC,MF,SE,RW,H 
S,ST,W,BN,PP,L, 
KC,MF,SE,RW,H 
S,BN,SE, RW,MF 


S,BN,SE, RW,MF 


OL,HH 
OL,HH 


OL,LV,HH 


OL,LV,HH 


पदाच्या कर्तव्य / जबाबदा-या/ कामाचे स्वरूप 


सिट wea शिवणे, दिव्यांसाठी टोप्या शिवणे, 
सिट कव्हर्स बसविणे व त्या अनुषंगाने येणारी 
कामा मध्ये सज्जक यांना मदतनीस म्हणून 
कामकाज करणे 

वाहनाचे डेटींग पेटींग करणे, वाहनास टचअप 
करणे, वाहनास पॉलिश करणे इत्यादी 

वाहनाचे डेंटींग पेंटींग करणे, वाहनास टचअप 
करणे, वाहनास पॉलिश करणे इत्यादी 

वाहनामध्ये इंजिन ऑईल, पाणी, ब्रेक आईल 
बदलणे, इत्यादी कामे करणे 

वाहनामध्ये इंजिन ऑईल, पाणी, ब्रेक ऑईल 
बदलणे, इत्यादी कामे करणे 

वाहनाचा दरवाजा, डिकी दुरुस्ती व अनुषंगिक 
कामकाज करणे.. 


वाहनाचा दरवाजा, डिकी दुरुस्ती व अनुषंगिक 
कामकाज करणे. 


वाहन दुरुस्ती कार्यशाळेत 
तसेच बाहेर जावून करावी 
लागते, लॉकची दुरुस्ती 
वाहनामध्ये /डिकी मध्ये 
बसून करावी लागते. 

वाहन दुरुस्ती कार्यशाळेत 
तसेच बाहेर जावून करावी 
लागते, लॉकची दुरुस्ती 
वाहनामध्ये /डिकी मध्ये 
बसून करावी लागते. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र. 82/39 (शापसे), 


विवरणपत्र- अ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र.९२/शासपसे-३१, दि. १७ फेब्रुवारी, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र | विदयमान संवर्ग / गट शारीरिक योग्यता 


पदनाम 

१ कथीलगार S,ST,W,BN,L,PP, 
MF,SE 

२ 

२ 


S,ST,W,BN,L,PP, 
MF,SE 


सहा. कथीलगार 


दिव्यांग आरक्षणाचा 
सुयोग्य प्रकार 
OL,HH 


OL,HH 


विजेरीकार क | S,ST,BN,PP,MF,L, OL,HH 
SE 
सहा. विजेरीकार क । S,ST,BN,PP,MF,L, OL,HH 

SE 


टायरमन क | S,ST,W,BN,MF OL,.HH 


S,ST,W,SE,RW, 
H.C 


नोंदणी पर्यवेक्षक 


S,ST,W,SE,RW, 
H.C 


पदाच्या कर्तव्य / जबाबदा-या/ कामाचे स्वरूप 


पत्रा कामा संबधी व इतर अनुषंगिक कामे करणे 


पत्रा कामा संबधी व इतर अनुषंगिक कामे 
करणेसाठीच्या कामात कथिलगार यांना मदत 
करण्याचे काम 

वाहनातील विजे-या दुरुस्तीचे काम, विजेरी 
चार्जिंग करण्याचे काम करणे. 

वाहनातील विजे-या दुरुस्तीचे काम, विजेरी 
चार्जिंग करण्याचे काम करणे. 

वाहनाचे टायर्स पंक्चर काढणे, वाहन टायर्स 
रोटेशन करणे, टायर्स बदलणे इत्यादी कामे करणे 
वाहतुक विभागातील पर्यवेक्षीय पद आहे. नोंदणी 
विभागातील कर्मचा-यांकडून कामकाज करवून 
घेणे, मान्यवरांच्या वर्दीसाठी वाहन व वाहनचालक 
यांचे नियोजन करणे, इतर कर्मचा-यांकडून इंधन 
देयके, अतिकालीक wal देयके, मानधन देयके 
तयार करुन घेणे, 

वाहतुक विभागातील पर्यवेक्षीय पद आहे. नोंदणी 
विभागातील कर्मचा-यांकडून कामकाज करवून 
घेणे, मान्यवरांच्या वर्दीसाठी वाहन व वाहनचालक 
यांचे नियोजन करणे, इतर कर्मचा-यांकडून इंधन 
देयके, अतिकालीक wal देयके, मानधन देयके 
तयार करुन घेणे, 


शेरा 


वाहनाच्या पत्रा 
दुरुस्तीसंबधी काम 
कार्यशाळेत करता येते. 
वाहनाच्या पत्रा 
दुरुस्तीसंबधी काम 
कार्यशाळेत करता येते. 


कार्यालयातून कामकाज 
करता येते. 


कार्यालयातून कामकाज 
करता येते. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र. 82/39 (शापसे), 


विवरणपत्र- अ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र.९२/शासपसे-३१, दि. १७ फेब्रुवारी, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र | विदयमान संवर्ग / गट शारीरिक योग्यता 
पदनाम 

२६ नोंदणी लिपिक S,ST,W,SE,RW, 

H,C 

२७ नोंदणी सहायक S,ST,W,SE,RW, 


H.C 


भांडारपाल 


S,ST,W,L,BN, RW 


भांडार खरेदीदार क | S,ST,W,L,BN, RW OL,LV,HH 


30 भांडार सहाय्यक S,ST,W,L,BN, RW 


S,ST,W,SE,RW,H 


S,ST,W,PP,L,KC, 
SE,RW,C,MF 


दिव्यांग आरक्षणाचा 
सुयोग्य प्रकार 


OL,LV,HH 


OL,LV,HH 


OA,OL,OAL,BL,LV,. 
HH 


OL,OA,B,LV,HH 


पदाच्या कर्तव्य / जबाबदा-या/ कामाचे स्वरूप 


उपरोक्त कामकाज करण्यासाठी सहायक नोदणी 
पर्यवेक्षक / नोंदणी पर्यवेक्षक यांना मदतनीस 
म्हणून कामकाज करणे. 

उपरोक्त कामकाज करण्यासाठी सहायक नोदणी 
पर्यवेक्षक / नोंदणी पर्यवेक्षक यांना मदतनीस 
म्हणून कामकाज करणे. 

वाहन दुरुस्तीसाठी आवश्‍यक सुटे भाग खरेदी 
करणे त्याच्या नोंदी घेणे व इतर कामे 


वाहन दुरुस्तीसाठी मागणीप्रमाणे सुटे भाग खरेदी 
करणे, इत्यादी 

खरेदी करण्यात आलेल्या सुटया भागांच्या नोंदी 
घेणे, त्या यांत्रिक कर्मचा-यांना उपलब्ध करुन देणे 
ड्‌. 

कार्यशाळेतील कर्मचा-यांची हजेरीपत्रक बनविणे, 
अतिकालीक भत्ता देयके तयार करणे, रजा अर्ज 
भरुन कार्यालयास सादर करणे इ. 

टपाळ ने आण, देयके अधिदान व लेखा 
कार्यालयास सादर करणे, कार्यालयीन कामकाज 
करणे. 


शेरा 


कार्यालयातून कामकाज 
करता येते. 


कार्यालयातून कामकाज 
करता येते. 


वाहन दुरुस्ती सुटे भाग 
खरेदीसाठी बाजारात जावे 
लागते. 


कार्यालयात चालणारे 
मर्यादित हालचालीचे काम. 
कार्यालयीन मर्यादित 
हालचालीचे पद. 


कार्यालयीन कामकाज 
करावे लागते तसेच 
मर्यादित हालचाल करावी 
लागते. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र. 82/39 (शापसे), 


विवरणपत्र- अ 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१४२०/प्र.क्र.९२/शासपसे-३१, दि. १७ फेब्रुवारी, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 
अ.क्र | विदयमानसंवर्ग/ | गट शारीरिक योग्यता दिव्यांग आरक्षणाचा । पदाच्या कर्तव्य / जबाबदा-या/ कामाचे स्वरूप । शेरा 
पदनाम सुयोग्य प्रकार 


३३ कुठल सहायक ड S,ST,W,BN,PP,MF OL, HH वाहन दुरुस्तीच्या कामात मुख्य यांत्रिक यांना | वाहनांच्या दुरुस्ती संबधाने 
मदत करणे, वाहनातील ऑईल, पाणी बदलणे | मुख्य यांत्रिकांना 
इत्यादी कामकाज करणे. कार्यशाळेत तसेच बाहेर 
जावूनही काम करावे 


लागते. 


३४ । अकुठठल कामगार S| S,ST,W,MF,PP,L, OL,LV, HH वाहन दुरुस्ती, वाहन सव्हिसिग, वाहनांची | कार्यशाळेत कामकाज 
KC, BN,SE,C वायरींग करणे, वाहनास रंगकाम करणे, वाहने | करता येते. 
धुणे, वाहनांची स्वच्छता करणे इत्यादी काम 


Abbreviatiions: 


Sr. No. Abbreviation Long Form Sr. No. | Abbreviation Long Form 
q [Bo Blind tes HH Hearing Handicapped 
2 LV Low Vision षु OL One Leg 
3 [DY Deaf & OAL One Arm and One Leg 

Abbreviations: 
Sr. No. Abbreviation Long Form Sr.No. | Abbreviation Long Form 

१ 5 Sitting 9 HRP. = ~~ 2) Pulling & Pushing 
२ ST Standing ८ MF Manipulation by Fingers 
3 WwW Walking ९ SE Seeing 
° BN Bending qo H Hearing 
षु L Lifting ११ C Communication 
६ KC Kneeling & Crouching १२ RW Reading and Writing3. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


